दहशतवाद विरोधी पथक, पोलीस ठाणे काळाचौकी, मुंबई येथील 
गु.र.क्र. ११/२०१४ या गुन्हयातून उद्भवणा-या सर्व न्यायालयीन 
प्रकरणामध्ये मा. सत्र न्यायालय, पुणे येथे विशेष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून अँड. श्री. विकास शहा यांची fears सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून केलेली नियुक्‍ती रद्द करुन त्याऐवजी विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अँड. 
श्रीमती उज्वला पवार यांना व्यावसायिक फी प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- एसपीपी-०४१८/प्र.क्र.१२३/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ मे, २०२१ 


संदर्भ:-१) विधि व न्याय विभाग, शासन अधिसूचना क्र.एसपीपी-२०१८/यू.ओ.आर.८७/डी-१४, 
दिनांक ०१.१२.२०२० 


प्रस्तावना:- 

दहशतवाद विरोधी पथक, पोळीस ठाणे काळाचौकी, मुंबई येथील गु.र.क्र.११/२०१४ या गुन्हयातून 
उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणामध्ये मा .सत्र न्यायालय, पुणे या न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाज 
शासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी विशहोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून अँड. श्री. विकास शहा यांची विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून असलेली नियुक्ती रद्द करुन त्याऐवजी विशेष सरकारी अभियोक्ता म्हणून 
नियुक्‍त अँड.श्रीमती उज्वला पवार यांना व्यावसायिक फी अदा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

दहडातवाद विरोधी पथक, पोळीस ठाणे काळाचौकी, मुंबई येथील गु.र.क्र.११/२०१४ या गुन्हयातून 
उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणामध्ये मा .सत्र न्यायालय, पुणे या न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाज 
शासनाच्या वतीने विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून पाहण्यासाठी अँड.श्रीमती उज्वला पवार यांना सदरहू 
न्याय प्रकरण निकाली निघेपर्यंत व सदरच्या व्यावसायिक फी मध्ये भविष्यात कोणतीही वाढ न करण्याच्या 
अटीसह, प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणीकरीता खालीलप्रमाणे व्यावसायिक फी अदा करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

मा .सत्र न्यायालय, पुणे 

१) प्रतिदिन न्यायालयीन परिणामकारक सुनावणी फी -रू.१०,०००/- (रुपये दहा हजार फक्त) 
२) आवश्‍यकतेनुसार प्रवास खर्च 


तसेच, सदर व्यावसायिक फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. श्रीमती उज्वला पवार यांना 
अनुज्ञेय होणार नाहीत. तसेच, त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता व्यावसायिक फीचे प्रदान 
करण्यात येणार नाही. 


२. अँड. श्रीमती उज्वला पवार यांना अनुज्ञेय असलेल्या व्यावसायिक फीचे प्रदान दर दोन महिन्याच्या 
न्याय सुनावणीनंतर करण्यात यावे. न्यायालयीन कामकाजाचे परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत 
प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस अधिक्षक दर्जाहून कमी नाही, अज्ञा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. 
न्यायालयाच्या प्रबंधकांकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान अँड. 
श्रीमती उज्वला पवार यांना होणार नाही, याची दक्षता संबंधित पोलिस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०४१८/प्र.क्र.१२३/पोल-१० 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या दहशतवाद विरोधी पथकाचे लेखाशिर्ष बी-१, २०५५ पोलीस 
(00)(909), गुन्हा अन्वेषण व दक्षता (00) (०५), दहशतवाद विरोधी पथक (२०५५ ०५७१)-२८ 
व्यावसायिक व विशेष सेवा, या लेखाशीर्षा खालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व 
मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र. 3४४ /२०२१/व्यय-७, दिनांक २९/०४/२०२१ 
अन्वये प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्र. २०२१०५२८१७५३४६५८२९ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Tushar Dilip 
Rathod 


(तुषार दि. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

२.अपर पोलीस महासंचालक, दहडातवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
३.पोलीस अधीक्षक, दहडतवाद विरोधी पथक, पुणे. 

४.सहाय्यक US आयुकत, दहशतवाद विरोधी पथक, पुणे. 

५.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 
६.अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

७.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८.अँड. श्री. विकास शाहा, ४९/ए, अक्षय, प्लॅट क्र.४, गुलमोहर मार्ग, एरंडवणे, पुणे -४११ ००४. 
९.अँड. श्रीमती उज्वला पवार, १०, प्रभा तारा अपार्टमेंट, अप्टे मार्ग, शिवाजी नगर, पुणे. 
१०.कार्यासन अधिकारी,विधि व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 

११.कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग/व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई 

१२.निवडनस्ती- पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


